प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, मुंबई या 
कार्यालयाच्या इमारतीचे नुतनीकरण व दुरुस्ती 
करीता निधी उपलब्ध करून देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०१८/(प्र.क्र.१२४/१८)/प्रशिक्षण 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक ८ डिसेंबर, २०२० 


१. शासन निर्णय, क्र : निधिवि-२०१८/प्र.क्र.१२४/प्रशिक्षण दिनांक, ०६ नोव्हेंबर, २०१९ 
२. शासन निर्णय, क्र : निधिवि-२०१८/प्र.क्र.१२४/प्रशिक्षण दिनांक, १६ डिसेंबर, २०१९ 
३. शासन निर्णय, क्र : अनुवि-४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प, दि. ८ जानेवारी, २०२० 
दिनांक, ०६ नोव्हेंबर, २०१९ 
४. शासन निर्णय, क्र. अर्थ्स-२०२०/ प्र.क्र.६५/ अर्थ-३, दि. ४ मे २०२० 
५. प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, मुंबई यांचे क्र. प्राविप्रा-२०२०-२१/आस्था-१/४५१-५३ 
दि. २२ आक्टोबर , २०२० चे पत्र 
प्रस्तावना:- 
प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, मुंबई या कार्यालयाच्या इमारतीचे नुतनीकरण व दुरुस्तीसाठी 
संदर्भ क्र. १ मधील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देन्यात आली आहे. संदर्भाधीइन शासन 
निर्णय क्रर अन्वये सदर wield मान्यतेची रक्‍कम रु. १,६२,९२,६७७/- एवजी 
रु. १,४८,०२,५८८/- इतक्या रकमेची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षात सदर नुतनीकरण व दुरुस्तीसाठी रु. ९०.९७ लक्ष निधी बीम्स प्रणालीवर वितरित करण्यात 
आला होता. तथापि सदर निधी खर्च न झाल्यामुळे समर्पित करण्यात आला आहे. सदर निधी सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतुदीतून खर्च करण्यास मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय: 

प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण , मुंबई या कार्यालयाच्या इमारतीचे नूतनीकरण व दुरुस्तीसाठी 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात “४२०२ शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृती यावरील खर्च ०१ सर्वसाधारण 
शिक्षण , २०२ माध्यमिक शिक्षण, (co) (oy) शिक्षण उपसंचालक व शिक्षण विभागाच्या कार्यालय 
इमारतीचे बांधकाम (कार्यक्रम) ५३- बांधकामे (४२०२ ६२२८)” या लेखाशिर्षाखाली अर्थ्सकल्पित रु. 
२.०० कोटी ईतक्या निधीतून रु. ९०.९७ लक्ष निधी बीम्स प्रणालीवर वितरित करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 
२. सदर ane निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ दि. १७ एप्रिल २०१५ भाग-१ 
पहिला, उपविभाग-तीन, अनुक्रमांक-चार , नियम २७ (२) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकाराप्रमाणे निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०१८/(प्र.क्र.१२४/१८)/प्रशिक्षण 


३. 


अवर सचिव तथा आहरण व संवितरण अधिकारी, लेखा शाखा, मंत्रालय, मुंबई यांनी सदर 


निधी बीम्स प्रणालीवर कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, सा.बा. वि. मुंबई यांना वितरित 
करावा. 


४. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२०१२०८१६५७१६४४२१ असा आहे. हा 


seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रत: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR 
IN, o=Government Of Maharashtra, ou=SCHOOL 
EDUCATION & SPORT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=M 
S H A N KA R RAO 2.5.4.20=6791 84b88f701 9ef64ad6ddc2495ca280267c0d4755ce63f 
17045 cf755d9373, 
jalNumber=01d5ac9d227fcf738d4d5a366976c83175db4f05841 
P AWA R 1807fb1031¢17dd155677, cn=RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR 
De 2020.12.08 17:00:31 +05'30' 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहायक. 

मा. अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई 

आयुक्त ,शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सह सचिव/ उपसचिव (लेखा शाखा/ अर्थसंकल्प) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य/ प्राथमिक/50फा/महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषद 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

कक्ष अधिकारी, (अर्थसंकल्प) शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


९) वित्त विभाग (व्यय-५/व्यय१४/अर्थ-८) मंत्रालय, मुंबई. 


१०) निवड नस्ती, प्रशिक्षण. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


